अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून नियुक्‍त झालेल्या 
तथापि जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करु न 
शकलेल्या अथवा अन्य जात वैधता प्रमाणपत्र सादर 
केलेल्या महसूली क्षेत्रिय आस्थापनेवरील नायब 
तहसिलदार या संवर्गातील अधिकारी यांच्या 
अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.१६९/ई-८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ फेब्रुवारी, २०२३. 


संदर्भ:- १) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.२१/१२/२०१९. 
२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्र. ईएसटी-२०२०/प्र.क्र.०३/ई-८,दि.०१/०६/२०२०. 

३) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.२७/११/२०२०. 

४ शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.२८/१०/२०२१. 

५) शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब,दि.१४/१०/२०२२. 

६) महसूल व वन विभाग ई-९ कार्यासनाची टिप्पणी. 


प्रस्तावना:- 
मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ०६ जुले, २०१७ रोजीच्या निर्णयाची तसेच मा.उच्च 
न्यायालय,खंडपीठ नागपूर यांनी दिनांक २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशाची राज्यात अमंलबजावणी 
करण्यासंदर्भात निर्गमित करण्यात आलेल्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.०१ च्या शासन निर्णयास 
अनुसरून सदंर्भ क्र.०२ येथील महसूल व वन विभागाच्या शासन निर्णयान्वये महसूल व वन विभागातील 
नायब तहसिलदार "गट-ब" संवर्गातील १७ अधिकाऱ्यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर निर्गमित करण्यात आल्या 
होत्या. 
२. अधिसंख्य पदावर नेमणुक दिल्यानंतर अशा कर्मचाऱ्यांना अनुज्ञेय सेवाविषयक/सेवानिवृत्ती विषयक 
लाभांबाबत सविस्तर अभ्यास करून शासन शिफारसी करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली 
आहे. तथापि, अभ्यास गटाच्या शिफारसी शासनास प्राप्त होऊन,त्यावर शासनाचा अंतीम निर्णय होण्यास 
काही कालावधी लागणार आहे. अधिसंख्य पदावर नेमणुक दिल्यात आलेल्या कर्मचाऱयांचा ११ महिन्यांचा 
कालावधी संपुष्टात आल्याने संदर्भ क्र.२,३ व ४ अन्वये त्यांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन 
होती. या संदर्भात शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय :- 

१. संदर्भ क्र. ०२ येथील दिनांक ०१/०६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग 
करण्यात आलेल्या नायब तहसिलदारांना त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा 
कालावधी दिनांक ३०/११/२०२० रोजी संपुष्टात येत आहे. सदर शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्यात आलेले श्री.आर.एम.निमजे हे दिनांक ३१/०८/२०२० रोजी सेवानिवृत्त 
झाल्याने सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २७/११/२०२० रोजीच्या शासन निर्णयास 
अनुसरून उर्वरित १६ नायब तहसिलदार पदांना दि.०१/१२/२०२० दि.३१/१०/२०२१ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.१६९/ई-८ 


अ. । अधिकारी/कर्मचा- ।सध्या कार्यरत सेवानिवृत्ती । अधिसंख्य । नियुक्‍्तीस ११ | नियुक्तीस = | नियुकक्‍्तीस 
क्र. । यांचे नाव असलेले पद दिनांक पदांवर सेवा | महिने मुदत | पुढील ११ | पुढील ११ 
वर्ग करण्यात | पूर्ण होत | महिन्यांसाठी | महिन्यांसाठी 
आल्याचा असल्याचा । अधिसंख्य खालील 
दिनांक दिनांक पदावर सेवा । दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ 
१ | श्रीमती लता कोळी | नायब ३१/०७/२०२६ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
(पाटील) तहसिलदार 
2  श्री.एस.एच.दिवकर | नायब ३१/१०/२०२४ |३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० ०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
३ | श्री.एस.एल.पाटील | नायब ३०/०६/२०२४ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
४ | श्री.मनोहर मष्णाजी | नायब ३०/०६/२०२५ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तांबोळी तहसिलदार 
५ | श्री.विलास विठठल | नायब ३१/०३/२०३१ ३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
aT तहसिलदार 
६ | श्रीमती शोभा कोळी | नायब ३०/०९/२०२३ ।३१/१२/२०१९ |३०/११/२०२० |०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
७ । श्री.बी.सी.कोळी नायब ३०/०६/२०३१ [39/92/2098 ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
८ _  श्री.पी.के.कोळी नायब ३१/०३/२०२६ ।३१/१२/२०१९ |३०/११/२०२० |०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
| Shh. उमेश कोळी नायब ३०/०६/२०२७ ।३१/१२/२०१९ |३०/११/२०२० |०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
qo  श्री.व्ही.एन. चिचघरे | नायब ३१/१२/२०२० |३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० ।०१/१२/२०२० | ३१.१२.२०२० 
तहसिलदार (से.नि.दिनांका 
पर्यंत) 
qq श्री.व्ही.आर. दरबे । नायब ३१/१२/२०२० ३१/१२/२०१९ |३०/११/२०२० ।०१/१२/२०२० | ३१.१२.२०२० 
तहसिलदार (से.नि.दिनांका 
पर्यंत) 
१२ | alert कृष्णा | नायब ३०/०४/२०२२ |३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० |०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
गोंधळी तहसिलदार 
१३ | श्री.बाबूराव खंडोबा | नायब २८/०२/२०२२ ३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० |०१/१२/२०२० | ३१/१०/२०२१ 
चंडोळ तहसिलदार 
१४ | श्री.विलास कोळी नायब ३०/०४/२०२२ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
१५ | श्री.एस.जी.कोळी नायब ३०/०६/२०२२ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
१६ | श्री.पी.आर.आरगे नायब ३१/०७/२०२२ ।३१/१२/२०१९ ३०/११/२०२० [09/92/2020 | ३१/१०/२०२१ 
तहसिलदार 
२. संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ०१/०६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग 


करण्यात आलेल्या पुढील नायब तहसिलदारांना त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा काळावधी 


दिनांक ३१/१०/२०२१ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २८/१०/२०२१ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.१६९/ई-८ 


रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून दि.०१/११/२०२१ ते दि.३०/०९/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 


आहे. 
अ. | अधिकारी/ सध्या सेवानिवृत्ती अधिसंख्य नियुक्‍तीस पुढील | अधिसंख्य 
क्र. । कर्मचा-यांचे नाव कार्यरत दिनांक पदावरील ११ महिन्यांसाठी | पदावरील 
असलेले पद नियुकतीस ११ | अधिसंख्य पदावर | नियुकतीस पुढील 
महिने मुदत पूर्ण | सेवा ११ महिन्यांसाठी 
होत असल्याचा खालील 
दिनांक दिनांकापर्यंत 
मुदतवाढ 
१ | श्रीमती लता कोळी | नायब ३१/०७/२०२६ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
(पाटील) तहसिलदार 
2 श्री.एस.एच.दिवकर | नायब ३१/१०/२०२४ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
3 श्री.एस.एल.पाटीळ | नायब ३०/०६/२०२४ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
४ । श्री.मनोहर Awe | नायब ३०/०६/२०२५ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तांबोळी तहसिलदार 
५ _  श्री.वेळास विठठल | नायब ३१/०३/२०३१ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तेंळग तहसिलदार 
६ _ श्रीमती शोभा कोळी =| नायब ३०/०९/२०२३ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
७ । श्री.बी.सी.कोळी नायब ३०/०६/२०३१ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
८ | श्री.पी.के.कोळी नायब ३१/०३/२०२६ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
९  । श्री. उमेश कोळी नायब ३०/०६/२०२७ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/०९/२०२२ 
तहसिलदार 
qo | श्री.अशोक कृष्णा | नायब ३०/०४/२०२२ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/४/२०२२ 
गोंधळी तहसिलदार (से.नि.दिनांकापर्यंत) 
११ | श्री.बाबूराव खंडोबा | नायब २८/०२/२०२२ । दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.२८/२/२०२२ 
चंडोळ तहसिलदार (से.नि.दिनांकापर्यंत) 
१२ | श्री.विलास कोळी नायब ३०/०४/२०२२ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/४/२०२२ 
तहसिलदार (से.नि.दिनांकापर्यंत) 
१३ | श्री.एस.जी.कोळी नायब ३०/०६/२०२२ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/६/२०२२ 
तहसिलदार (से.नि.दिनांकापर्यंत) 
१४ | श्री.पी.आर.आरगे नायब ३१/०७/२०२२ | दि.३१/१०/२०२१ | दि.०१/११/२०२१ | दि.३०/७/२०२२ 
तहसिलदार (से.नि.दिनांकापर्यंत) 


३. संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक ०१/०६/२०२० च्या शासन निर्णयान्वये अधिसंख्य पदावर सेवा वर्ग 
करण्यात आलेल्या पुढीळ नायब तहसिलदारांना त्यांचा अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी 
दिनांक ३०/०९/२०२२ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे त्यांना सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १४/१०/२०२२ 
रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरून दि.०१/१०/२०२२ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२२/प्र.क्र.१६९/ई-८ 


अ. | अधिकारी / सध्या कार्यरत | सेवानिवृत्ती अधिसंख्य नियुक्‍तीस पुढील | अधिसंख्य 
क्र. | कर्मचा-यांचे नाव असलेले पद दिनांक पदावरील ११ महिन्यांसाठी | पदावरील 
नियुक्तीस ११ | अधिसंख्य पदावर | नियुक्‍तीस पुढील 
महिने मुदत पूर्ण | सेवा ११ महिन्यांसाठी 
होत असल्याचा खालील दिनांका 
दिनांक पर्यंत मुदतवाढ 
| श्रीमती लता कोळी | नायब तहसिलदार | ३१/०७/२०२६ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
(पाटील) 
२ | श्री.एस.एच.दिवकर | नायब तहसिलदार | ३१/१०/२०२४ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
३ | श्री.एस.एल.पाटील । नायब तहसिलदार | ३०/०६/२०२४ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
४ | MATER मष्णाजी | नायब तहसिलदार | ३०/०६/२०२५ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ | ३१/०८/२०२३ 
तांबोळी 
4 श्री.वेलास विठठल | नायब तहसिलदार | ३१/०३/२०३१ | ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
तेंलग 
६ | श्रीमती शोभा कोळी | नायब तहसिलदार | ३०/०९/२०२३ | ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
७ । श्री.बी.सी.कोळी नायब तहसिलदार | ३०/०६/२०३१ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
८ _  श्री.पी.के.कोळी नायब तहसिलदार | ३१/०३/२०२६ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
९ | it. उमेश कोळी नायब तहसिलदार | ३०/०६/२०२७ । ३०/०९/२०२२ ०१/१०/२०२२ ३१/०८/२०२३ 
8. सदर शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी-२०१८/प्र.क्र.३०८/१६-ब, दिनांक 


२१/१२/२०१९ व दिनांक २७/११/२०२०, दिनांक २८/१०/२०२१ आणि दिनांक १४/१०/२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये अन्वये प्रशासकीय विभागास दिलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२३०२२७१७०७३६१४१९ असा आहे. हा शासन 


षु. 


निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


प्रति, 

विभागीय आयुक्त (सर्व) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 
प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागपूर. 
वित्त विभाग (वित्तीय सुधारणा-१),मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
सामान्य प्रशासन विभाग, ( कार्यासन-१६-बो), मंत्रालय, मुंबई - ३२. 
महसूल व वन विभाग, कार्यासन ई-१/ई-२/ई-३, मंत्रालय,मुंबई - ३२. 


qo) निवड नस्ती (ई-८). 


ATUL ASHOK 


KODE 


(अतुल कोदे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


